राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र 
असलेल्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात 
येणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या भोगवटा /कब्जेहक्‍्क 
रक्‍कम (Occupancy price) परिगणना 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- आरपीए-२०२४/प्र.क्र.७३/र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-०९.०८.२०२४ 


वाचा:-१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.आरपीए-२०२१/प्र.क्र.१२९/र-१, दिनांक १४.१०.२०२१ 


संदर्भीत शासन निर्णय दि.१४.१०.२०२१ मधील मुद्दा क्र.(१) ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे:- 

(१ शासनाने पुनर्वसनासाठी संपादीत केलेली जमीन, पात्र प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन म्हणून 
वाटप प्रकरणी, भोगवटा /कब्जेहक्क रकमेची (Occupancy price) परिगणना पुढीलप्रमाणे करण्यात 
यावी- 
संपादीत जमिनीच्या संपादनासाठी दिलेला मोबदला + सीमांकन, सुधारणा, समतल, मोजणी व 
सिमाचिन्हे लावणे इ. साठी खर्च झालेली रक्‍कम + सदर एकूण रकमेवर, पर्यायी जमिन वाटप 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत प्रति वर्षी १२ टक्के दराने होणारी व्याजाची रक्‍कम. 

तथापि, सदर कब्जेहक्‍काची रक्‍कम संबंधित पर्यायी जमिनीच्या शिध्दशिप्र गणकानुसार 

परिगणित होणा-या रकमेपेक्षा जास्त असेल, तर शिद्धशिप्र गणकानुसार कब्जेहक्काची रक्‍कम 
परिगणना करणेत यावी. 


०४. सदर झासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८०९११५५०१५५१९ असा आहे. सदर 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


KEDARPRATAP 
JAYSING PATIL 


(केदारप्रताप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 


१) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, 
२) मा. सभापती, विधान परिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
३) मा. अध्यक्ष, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आरपीए-२०२४/प्र.क्र.9३/र-१ 


४) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. , मंत्रालय , मुंबई. 

५) मा. उप मुख्यमंत्री ( वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा. उप मुख्यमंत्री ( जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७ मा.मंत्री, मदत व पुनर्वसन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

९) सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०) महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
११)महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१२) सर्व विभागीय आयुक्त, 

१३)सव जिल्हाधिकारी, 

१४) सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, 

१५)सर्व कार्यासन (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६)निवड नस्ती, कार्यासन र-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


